महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
१८ वा मजला, नविन प्रशासन भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई-०३२. 
दुरध्वनी क्रमांक-२२८ ५४७०७ Email ID: shaheen jamadar@nic.in 
क्रमांक: आस्थाप-२०२४/प्र.क्र.६१/आस्थापना दिनांक : ०५मार्च, २०२४ 


विषय- महिला तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याबाबत. 
संदर्भ-१. महिला बाल विकास विभाग, शासन निर्णय, दि.१९ जून, २०१४ 
२. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, शासन आदेशा क्र.आस्था २०२०/ 
प्र.क्र.१४९/आस्थापना, दि.१९ ऑक्टोबर, २०२०. 


कार्यालयीन आदेठा 


कामाच्या ठिकाणी महिलाचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि 
निवारण) अधिनियम-२०१३ व संदर्भ क्र.१ वरील महिला बाल विकास विभागाच्या दि.१९ जून, 
२०१४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाची 
महिला तक्रार निवारण समिती संदर्भ H.2 वरील आदेशान्वये गठीत करण्यात आलेली आहे. 
सदर समितीमधील अधिकारी/कर्मचारी हे सद्यस्थितीत विभागामध्ये कायर्रत नाहीत. त्यामुळे, 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामध्ये महिला तक्रार निवारण समिती खालीलप्रमाणे 


पुनर्गठीत करण्यात येत आहे. 

अ.क्र. नाव व पदनाम समितीतील पद 
।१. | श्रीमती अर्चना अ.परशुरामे, शास्त्रज्ञ श्रेणी-२ अध्यक्ष 

२. । श्रीमती सीमा ग.पाटील, अवर सचिव (विधी) सदस्य 

३. | श्री.विशाल वि.मदने, अवर सचिव सदस्य 

४. । श्रीमती शाहीन शौ.जमादार, कक्ष अधिकारी सदस्य 

५. । श्रीमती रोहिणी दि.पाटील, कक्ष अधिकारी सदस्य सचिव 
६. । श्रीमती ज्योती प्रकदरकर,सहायक कक्ष अधिकारी | सदस्य 


२. तक्रार निवारण समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील. 

अ) केंद्र शासनाने कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण प्रतिबंध, 
मनाई व निवारण) अधिनियम दि.२२ एप्रिळ, २०१३ व त्याअंर्तगत दि.९ डिसेंबर, 
२०१३ रोजीच्या नियमातील तरतुदीनुसार महिलांच्या लैंगिक छळवणूकीस आळा 
घालण्यासाठी व कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी आवश्‍यक 
उपाययोजना करणे. 

ब) विभागाच्या स्तरावर प्राप्त झालेल्या तक्रारीचे निवारण निर्धारित कालावधीमध्ये 
करणे व तक्रारीच्या अनुषंगाने योग्य त्या प्राधिका-यांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी 
प्रस्ताव सादर करणे. 


शासन आदेशा क्रमांकः आस्थाप-२०२४/प्र.क्र.६१/आस्थापना 


क) 


लैंगिक छळवणूकीसारखे प्रकार टाळण्यासाठी जागृती निर्माण करणे तसेच 


समितीच्या नियतकालिक बैठका घेवून सुरक्षित वातावरणाच्या निर्मितीबाबत खात्री 


करणे. 

ड) शासनाला यासंबंधी केलेल्या कामाचा वार्षिक अहवाल सादर करणे. 
३. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामध्ये काम करणाऱ्या महिला अधिकारी व 
कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या तक्रारी उपरोक्त समितीच्या अध्यक्षा किंवा सदस्य सचिव यांच्याकडे 
पाठविता येतील. 
छ. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०५१३०९३३७९०४ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


& . 


प्रत, 


Digitally signed by SHAHEEN SHOUKAT JAMADAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND 
CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9511e997a3875edbd0967fa4ceec8ac3 168863 1de1c7a35e19de 
30961f0438d, postalCode=400032, st=Maharashtra 


J A M A D ) A R serial INumber=856C57BEF6C4D3EF93F04760CAD099503CA6SFCA1896CF 
77AC80CEFD468D30EA, cn=SHAHEEN SHOUKAT JAMADAR 


Date: 2024.03.05 13:18:54 +05'30' 


(शाहीन शौ.जमादार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. श्रीमती अर्चना अ.परशुरामे, शास्त्रज्ञ श्रेणी-२, पर्यावरण व वातावरणीय बदल 


विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 


. श्रीमती सीमा ग.पाटील, अवर सचिव (विधी) पर्यावरण व वातावरणीय बदल 


विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


. श्री.विशाल वि.मदने, अवर सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल 


विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 


. श्रीमती शाहीन शौ.जमादार, कक्ष अधिकारी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल 


विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
श्रीमती रोहिणी fe. artes, कक्ष अधिकारी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल 
विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 


. श्रीमती ज्योती प्रकदरकर,सहायक कक्ष अधिकारी, पर्यावरण व वातावरणीय 


बदल विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव (पर्या. व. वा. ब. वि) , यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यावरण व वातावरणीय 
बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. कक्ष अधिकारी, रोखशाखा, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व कक्ष अधिकारी/ अवर सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल 


विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


